“महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम 
(MSI-CDP)” या योजनेअंतर्गत फिडरीज क्लस्टर, 
गोंदीया या औद्योगिक समूह प्रकल्पाकरीता क्षमतावृद्धी 
कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी प्रथम टप्प्यातील अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.८८/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक ०४/१०/२०२४ 


संदर्भ:- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१३/ प्र.क्र.२०७/ उद्योग-७, 
दिनांक २५/०२/२०१४. 
२. अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (sean), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औसशा/ 
एमएसआयसीडीपी/ अनुदान वितरण/ क्षमतावृध्दी/ अ-७४९, दिनांक १२/०८/२०२४. 
३. अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (sean), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औसशा/ 
एमएसआयसीडीपी/ अनुदान वितरण/ क्षमतावृध्दी/ अ-८२२, दिनांक २४/०९/२०२४. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रातील छोट्या समूहांचा समूह विकास होऊन त्याद्वारे 
सूक्ष्म व लघु घटकांच्या सर्वागिण विकासास चालना मिळणेसाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास 
कार्यक्रम (MSICDP)” ही योजना दिनांक २५/०२/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात 
आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत सूक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वागिण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी 
कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायिक सुविधा उभारणीसाठी राज्य शासनाचे अनुदान देण्यात येते. या 
योजनेंतर्गत औद्योगिक समूहाच्या उत्पादन प्रक्रियेमधील त्रूटी, कमतरता यांचे योग्य निदान करून अद्ययावत 
तंत्रज्ञान, बाजारपेठ विस्तारीकरण, विविध यशस्वी औद्योगिक समूहांना भेटी, अद्ययावत प्रशिक्षण कार्यक्रम व 


अभ्यास दौरे इत्यादीचा समावेश असळेला निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल (DSR) तयार करण्यात येतो. 


२. सदर निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारझीनंतर प्राप्त झाल्यानंतर 
राज्यस्तरीय औद्योगिक समूह संनियंत्रण समितीमार्फत निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल प्रस्तावांस मंजूरी देणे 
व त्या अंतर्गत क्षमतावृध्दी कार्यक्रमास अनुदान निश्चिती करणे इत्यादी बाबी केल्या जातात. क्षमतावृद्धी 
कार्यक्रमासाठीचे अनुदान दोन टप्प्यात वितरीत करण्यात येते. शासनाकडून वितरीत करावयाचे प्रथम 
टप्प्यातील ६०% अनुदान हे भागधारकांचे आवश्‍यक असणारे १०% सहभाग जमा झाल्याची खात्री 
पटल्यानंतर वितरीत करण्यात येते. उर्वरीत ४०% अनुदान हे प्रथम टप्प्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 


केल्यानंतर वितरीत केले जाते. त्यानुसार उद्योग संचालनालयाकडून दिनांक १२/०८/२०२८ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.८८/ उद्योग-७ 
पत्रान्वये फिशरीज क्लस्टर, गोंदीया या औद्योगिक समूह प्रकल्पाच्या क्षमतावृध्दी कार्यक्रमाकरीता आवश्‍यक 
राज्य शासनाच्या हिळछ्यातील प्रथम टप्प्यातील रुपये ४.९३ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSI-CDP)” या योजनेंतर्गत 
मंजूरीप्राप्त फिडारीज क्लस्टर, गोंदीया या औद्योगिक समूह प्रकल्पाकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठी, 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्य शासनाचे प्रथम टप्प्यातील अनुदान रुपये ४,९३,०००/- (अक्षरी 


रुपये चार लक्ष RMT हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
(रक्‍कम रुपये लक्ष) 
अ. | औद्योगिक समूहाचे नाव व ठिकाण प्रकल्प मंजूरी तपशिल शासनाकडून 
क्र एकूण | राज्य शासन | 5? | वितरीत करावयाचे 
अनुदान । सहभा । प्रथम टप्प्यातील 

ग अनुदान 
| a | 2 3 8 4 & 
। १ | फिशरीज क्लस्टर, गोंदीया ९.१३ ८.२२ ०.९१ ४.९३ 

एकूण ४.९३ 


=m विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी रुपये ४,९३,०००/- (अक्षरी रुपये चार 
लक्ष VAM हजार फक्त) ही रक्‍कम शासकीय कोषागारातून काढून फिडारीज क्लस्टर, गोंदीया या 
औद्योगिक समूह प्रकल्पाच्या क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठी देण्याची व्यवस्था करावी. उपरोक्‍त नमूद रुपये 
४,९३,०००/- ही रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग 


संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५/०७/२०२४ व 
त्यासोबतचे परिशिष्ठामध्ये नमूद तरतूदी तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार 
असे प्रमाणित करण्यात येते की, 


i. “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम” या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक 
२५/०२/२०१४ रोजी निगर्मित केला असून यामध्ये योजनेचा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणा, 
अनुदान वितरण, विविध मंजूरीस्तव समिती यांची माहिती दिलेली आहे. 

॥. सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी वितरीत ७५% पेक्षा जास्त अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग 
संचालनालयाकडून सादर करण्यात आले आहेत. तसेच उक्त नमूद फिशरीज क्लस्टर, गोंदीया या 
प्रकल्पाला क्षमतावृध्दी कार्यक्रमाकरीता प्रथमच राज्य शासनाचे अनुदान वितरीत करण्यात येणार 
असल्याने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे ही बाब लागू होत नाही. 

॥. सदर प्रकल्पास यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाबाबत लेखा परिक्षकांकडून कोणतेही 
आक्षेप उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. 

iv. निधी मंजूरीप्राप्त प्रकल्पाच्या प्राधिकृत बँक खात्यामध्ये थेट जमा होणार आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२४/ प्र.क्र.८८/ उद्योग-७ 


४. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सदर समूह प्रकल्पाच्या प्रगतीवर व 
दिलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या सुयोग्य वापरावर व विनियोगावर देखरेख ठेवण्याची आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 

५. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, ०० १०२ 
लघुउद्योग-राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (२४) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम 
(एमएसआयसीडीपी) (२८५१ ६३७८) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक 
२५/०७/२०२४ मधील सूचनांची तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता 
होत असल्याने तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२४२/२०२४/व्यय-१६, दिनांक १०/०९/२०२४ अन्वये 


प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४१००४१४०२१९१४१० असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJEEV VITTHAL : 
RAJMANE 


(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. (पाच प्रती) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, SA व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

फिडारीज क्लस्टर, गोंदीया. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (उद्योग-७. 


ae Be 


an 2८ 
QoS SS 


9 


SS ~ 


-0 
= <2 


११ 
१२ 


SESE rere a 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


